उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर 
मंडळाच्या अधिपत्याखालील सेवा रुग्णालय, 
कोल्हापूर, जि.कोल्हापूर येथील ५ अस्थाई पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.११८/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, संकुल ळ इमारत, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २६ एप्रिल, २०१८. 


वाचा 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र, क्र.संआसे/कक्ष-३/टे- 
५अ/सेरु/अपदे/३६७३-७४/१८, दि.२१.०४.२०१८. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अपदे-२०१७/प्र.क्र.२३/आरोग्य-४, 
दि.०५.०२.२०१८. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.५.०३.२०१८. 


शासन निर्णय 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळाच्या अधिपत्याखालील सेवा रुग्णालय, कोल्हापूर, 
जि.कोल्हापूर येथील ५ अस्थाई पदांना संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील दि.०५.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
२. या शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अधिपत्याखालील सेवा रुग्णालय, कोल्हापूर, 
जि.कोल्हापूर येथील यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेल्या ५ अस्थाई पदांना खालील 
अटींच्या अधीन राहून दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
१) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे 
मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८ नुसार 
विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय 
समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 
३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भक्ताचा प्रश्न 
निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


> 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.११८/आरोग्य-४ 


सदर पदांवरील होणारा खर्च, मागणी क्र.आर-१,“२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ११०- 
रुग्णालये व दवाखाने, (09)- मुफसल रुग्णालये व दवाखाने , (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर 
शासकीय रुग्णालये (अनिवार्य) (२२१००१४६)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर 
झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८ अन्वये 
प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४२०१४३८३३२८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 
DN: c=IN, o=Government Of 


e Maharashtra, ou=Public Health 
p i a | M Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c 
94703436c07cda664672d20607766dc59 


d345b, 
a a V eC serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b 


869fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0 
cf68d63f, cn=Pradip M Balkavde 
Date: 2018.04.26 16:04:52 +05'30' 


(प्रमो.बळलकवडे) 
अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल, १/२,महाराष्ट्र (लेखा व लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, प्रा.आ.केंद्र (जि.प.स्तर), मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

७. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (लेखा व लेखापरिक्षा), पुणे. 

८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, कोल्हापूर 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

१०. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, कोल्हापूर 

११. वित्त विभाग ( व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३ / अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती ( आरोग्य- ४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


